अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत स्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.३९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.१०.२०१९. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०१९/प्र.क्र.३९/जवि, दि.२७.०३.२०१९. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/२००२, दि.२०.०९.२०१९. 


शासन निर्णय : 

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
विभाग, औरंगाबाद व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ९ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीसाठी 
किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणाऱ्या नियत आस्थानेवरील ६८ पदांचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य 
लेखाशीर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन), (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) (४७०१ आय २०४)” व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ९ पदांचा वेतनावरील खर्च 
“मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंठादान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम), (४७०१ एच ८९९)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३९/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९१०१९१८०१०३०१२७ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ananda Bagade ५५, ८, 
(ज्ञा.आ. बागडे) 


सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
3) कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 
अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


०८ 


५... <.>  *--€ <->  ६८.-. > > &-* 


Cc 
ae 


£33) 


9 
८ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक :सीओई -२०१९/प्र.क्र.3९/ज.वि, दि.१९.१०.२०१९ चे 


Ananda Bagade 


विवरणपत्र २ 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद 
शिवा श्री.अय्युब मोहमद इनामदार वाहन चालक दि.३१/०७/२०२२ 
Q श्री. पुंडलिक नाना खोडके मदतनीस दि.३१/०१/२०२४ 
३ श्री.जीतबहादुर ऐतराम थापा चौकीदार दि.३१/१२/२०२२ 
४ । श्री.सुभाष भानुदास भांगरे चौकोदार दि.३१.०५.२०२६ 
५ श्री. इर्षाद अब्दुल हादी मजुर दि.३०/११/२०२४ 
६ श्री. विठ्ठल भागा सोनावणे ंत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२४ 
9 श्री.सय्यद अब्बास हुसेनभाई य्यक जोडारी दि.३१/०३/२०२१ 
एकूण शिळ शा 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
१ श्री.केसन धाया विघ्ने वाहनचालक दि.३१.०५.२०२४ 
२ श्री.अमरसिग कलिसिग क्षेत्री चौकीदार दि.२८.०२.२०२३ 
एकूण ०२ 
एकूण पदे ०९ 
Dnyandeo a क नभ 


Depart 
Date: 2019.10.19 18:07:56 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 


शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३९/जवि 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 


विवरणपत्र १ 


शासन ज्ञापन क्रमांक : सीओई -२०१९/प्र.क्र.३९/ज.वि, दि.१९.१०.२०१९ चे 


अ.क्र. पदनाम कार्य.अभि.,गोदावरी उिप.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी उप.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी । कार्य.अभि., गोदावरी का.अ., गोदावरी ज.वि. व 
जलविद्यु व उपसा जलविद्यु व उपसा | जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व उपसा जलविद्युत व उपसा । जलविद्युत व उपसा उ.सिं.वि, औरंगाबाद व ४ 
सिंचन विभाग, औरंगाबाद रिं उपविभाग क्र. | सिंचन उपविभाग | सिंचन उपविभाग सिंचन विभाग, सिंचन विभाग,नाशिक उपविभाग, का.अ., गोदावरी 

॥, संगमनेर क्र. २. नांदेड क्र.३. औरंगाबाद उपविभाग क्र. ४ ज.वि. व उ.सिं.वि. नाशिक 
लातूर (एकूण) 
| २ ३ 1 = ee षु & | lw c 8 

|. ae कार्यकारी अभियंता Fl | ll fF le fF lle | le fle 1१ | 

२ उप अभियंता 1१ | mi a a a fF | 1१ a 1१ | नि 

रै कनिष्ठ अभियंता/ : i az = र शिश 78 

शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 

8 विभागीय लेखापाल | --- | | le fe | le | le Pe fl 

षु प्रथम लिपिक | --- | | le fF le fe | le fle fl 

& वरिष्ठ लिपिक ३ a aa 1१ | i | fF | fF ८ 

9 कनिष्ठ लिपिक /लिंपिक षु a fT ._| Oo 2 aa ia ० 

टंकलेखक 

८ भांडारपाल | --- | | le fle | le | le Pe Pl 

९ सहा. आरेखक Pl | le | ll PF le fF le fle 1१ | 

।__१० | अनुरेखक २ ॥___-- | --_ | -- | -- | १___| 3 

।__११ | १ वाहनचालक | --- | a | i a fF | a | a ae षु 

१२ शिपाई षु hk = a | = ae = =] 2 2 | le 1११ | १ 

१३ चौकीदार २ a | a aa fF | fF | fe नि 

१४ तारतंत्री fle a aa 1१ | fll fF le 1 --- | २ 

१५ वीजतंत्री fo --- | | le Ye | lle fle fF le 1१ | 

एकूण २४ ८ ९ ft q ft q 4 ६८ 


Dnyandeo Ananda 


Bagade 


शासनाचे उप सचिव 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 889906 
DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 
Date: 2019.10.19 18:08:07 +05'30" 


(ज्ञा.आ. बागडे) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


